दि चिल्ड्रेस्‌ एड सोसायटी, मुंबई येथील 
ईमारत बांधकाम व दुरूस्तीच्या १३ कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०१९/प्र.क्र.०६/का-८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- ०४ मार्च, २०२२. 


१. महिला व ae विकास विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दि.१७.०८.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
दि चिल्ड्रेन्स्‌ एड सोसायटी, मुंबई येथील १३ ईमारत बांधकाम व दुरूस्तीच्या कामांच्या अंदाज पत्रकांना 
वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. सदर शासन निर्णयातील मुद्या क्र.३ खालीलप्रमाणे आहे :- 
“सदर बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र. एक्स-१, ४२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली 
खर्च, (००) (०१)-मोठी बांधकामे, महिलांसाठी बांधलेल्या शासकीय संस्था (कार्यक्रम (४२३५ ०२५१) या 
लेखाशिर्षातर्गत व इतर खर्च (00)(02) आस्थापना खर्च (कार्यक्रम) (४२३५ ०२६२) व (००(०३) हत्यारे व 
संयंत्रे कार्यक्रम) (४२३५ 0209) या लेखाशिर्षातर्गत अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. ” 
याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे :- 
“सदर बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र. एक्स-३, ०२, समाज कल्याण, १०२, बाल कल्याण ४२३५ 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च (00)(09) मोठी बांधकामे कार्यक्रम, ५३, मोठी 
बांधकामे (४२३५-०२०६) या लेखाशिर्षातर्गत व इतर खर्च (००(०२)आस्थापना खर्च कार्यक्रम ६३, 
आंतरलेखा हस्तांतरणे (४२३५-०२१५) व (००)(०३)हत्यारे व संयंत्रे कार्यक्रम ६३, आंतरलेखा हस्तांतरणे 
(8234-0228) या लेखाशिर्षातर्गत अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. ” 
३. सदर शासन निर्णय शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०३०४११२६४९६३३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Nilesh Janardan Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


N 1 | h ou=Women And Child Development 
I e S 7 Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
d p H | 2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe 
Janardan Patil वाळवा डाका 
7, cn=Nilesh Janardan Patil 
Date: 2022.03.04 11:42:50 +05'30' 


(डॉ.निळेड ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०१९/प्र.क्र.०६/का-८ 


3. 
छठ. 
षु : 
६. 


मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 


७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


१०, 


११ 


महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 


. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 

जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, मुंबई व मुंबई उपनगर 

निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


